महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- इएसटी१०२३/प्र.क्र.२४/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, सहावा मजला, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-०३२ 


स्थायित्व प्रमाणपत्र 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थापप्र-१४१४ (प्र.क्र.9३/१४) १३- 


अ, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्रमांक.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व 


शर्ती अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाळील तक्त्यात अ.क्र.०१ ते ०८ येथे 


नमूद करण्यात आलेल्या अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत. तसेच 


अ.क्र.०९ येथे नमूद अधिकारी दिवंगत श्री. गजानन सदानंद धनवडे यांना सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थापप्र १४१५/(प्र.क्र.१४/१५/१३-अ, दिनांक १९/०९/२०१७ सोबतच्या 


परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. ०३ येथे नमूद स्पष्टीकरणानुसार सूट देवून ते सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थापप्र-१४१४ (प्र.क्र.9३/१४) १३-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील 


सूचना क्रमांक १ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या शर्ती पूर्ण करीत आहेत. त्यानुसार खालील 


तक्त्यात नमूद ०९ अधिकारी आवर्यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद 


केलेल्या पदावर स्तभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी शासकीय अधिकारी म्हणून 


समजले जाण्यास पात्र आहेत असे याद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शासकीय अधिकाऱ्यांच नाव व पदनाम | ज्या पदावर स्तंभ क्र.र२ मधीळ | स्थायित्व लाभाचा 
अधिकाऱ्यास स्थायित्व प्रमाणपत्र | दिनांक 


देण्यात येते ते पदनाम 
(१) (२) (३) (४) 
१. । श्री.नवेंदू काशिनाथ फिरके, वरिष्ठ उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०६/०२/२०२१ 
संशोधन अधिकरी (विश्लेषण), अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय मुख्य 
कार्यालय,मुंबई 


२. | श्री.निलेश शशिकांत भदाणे, जिल्हा उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०८/०२/२०२१ 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,अहमदनगर 


शासन स्थायित्व प्रमाणपत्र क्रमांकः इएसटी१०२३/प्र.क्र.२४/का.१४२७ 


३. | श्री.सुनिल अंबादास धोंगडे, जिल्हा उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | २३/०२/२०२१ 
नियोजन अधिकारी,मानव विकास 
समिती,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,चंद्रपूर 


४. | श्रीमती ममता मधुकर हटकर, जिल्हा । उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | १७/०२/२०२१ 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 


५. । श्री.अर्जुन लक्ष्मण झाडे, जिल्हा उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०५/०३/२०२१ 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
उस्मानाबाद 


६. | श्री. विजय पुरणमल शिंदे, जिल्हा उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०३/०३/२०२१ 
नियोजन अधिकारी,मानव विकास 
समिती,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय,नंदूरबार 


७. । श्रीमती प्रणोती गोकुलदास डोंगरे उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०१/०३/२०२१ 
(श्रीमती प्र.वि.बुलकुंडे), प्रशासकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन 
उपायोजन केंद्र,नागपूर 


८. | श्री.गिरीश mara शास्त्री,जिल्हा उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०२/११/२०२१ 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
अकोला 


९. | दिवंगत श्री.गजानन सदानंद धनवडे, | उपसंचालक गट -अ (राजपत्रित) | ०३/०३/२०२१ 
तत्कालिन संख्याशास्त्रज्ञ, सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: स्थापप्र-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)१३-अ, दिनांक 


२१/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे स्थायित्व 


प्रमाणपत्र अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन स्थायित्व प्रमाणपत्र क्रमांकः इएसटी१०२३/प्र.क्र.२४/का.१४२७ 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर स्थायित्व 


प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०३११५३०७२९१६ असा आहे. 


हे स्थायित्व प्रमाणपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


(प्र.ब. घाडगे) 
दिनांक: ०२ मे, २०२३ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात 
नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी. 
२) संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
3) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


